भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
उपसंचालक, गट-अ या पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नती 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२२/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: २४ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन आदेठा :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार व दि.०७.०५.२०२१ 
च्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भात 
मा.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील खालील वरिष्ठ 
भूवैज्ञानिक, गट-अ यांना “उपसंचालक” गट-अ, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या कार्यालयामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय उपसंचालक पदावरील 
तात्पुरती पदोन्नतीने 
पदस्थापना केलेले कार्यालय 
Ea २ ३ 4 
शबि श्रीम. ए.एस.पाटील | व.भू.कार्या.,भू.स.वि.यं.,  । प्रादेशिक उपसंचालक, 
/डॉ. ए.बी.चव्हाण | जळगाव नाशिक 
2 श्री.पी. पी. रेड्डी उपसं.कार्या.,भू.स.वि.यं., | उपसंचाळक (संशोधन व 
पुणे विभाग, पुणे विकास), संचालनालय, 
भू.स.वि.यं.,पुणे 
3 श्री. सी.पी. भोयर | उपसं.कार्या.,भू.स.वि.यं., | प्रादेशिक उपसंचालक, 
पुणे विभाग, पुणे नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२२/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 


०२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची उपसंचालक (गट-अ) या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

अ) सदर अधिका-याविरूध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही. 
०३. सदर अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ, व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप सुधारणा नियम, २०२१ नुसार महसुली 
विभाग वाटप लागू होत नाही. 


०४. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित कार्यालयाने 
तात्काळ कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदस्थापना केलेल्या 
कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे. पदस्थापनेत बदल करण्याच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात 
येणार नाही. 


०५. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२४११५७०५०२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
MAHADEV 
GENGAJE 


(रा.म.गेंगजे) 
BY सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


०८ Av A  -0 


o~ 
se 
. 


0 (२ GS —& 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२२/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संबधित अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 

सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग 
प्रमुख. 

निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


